Reg. No . NPCITY/ 236/ 2015- 17 
Published On 26th November 2015 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १ , अंक ४३ ] गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १९ -२५ , २०१५/ कार्तिक २८- अग्रहायण ४, शके १९३७ [ पृष्ठे १५, किंमत : रुपये १० .०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


का 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


१ - २ 


१- ३ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार- ब 
व चार- क यांमध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश. 


भाग एक - अ . - ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिध्द करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


२- १५ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ. वि . पु .). म . शा . रा ., अ . क्र . १३५८ . 


विधी व न्याय विभाग 


मंत्रालय मुंबई - ४०० ०३२, दिनांक ०५ नोव्हेंबर , २०१५ . 


क्रमांक याचिका- ५५१५-( प्र. क्र . ४७६ )- का - १४- २०१५. 

या विभागाच्या अधिसूचना क्र . डीजीपी- १७१५ -प्र .क्र . ३७६- कार्या. १४, दिनांक १२ - १० - २०१५ अन्वये दिवाणी प्रक्रिया संहिता , १९०८ च्या ऑर्डर २७ 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम २४ ( ३ ) व महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती , सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम , १९८४ च्या नियम १३ अन्वये 
श्री . रमेश रमनलाल भट्टड , यांच्या सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता, बुलढाणा या पदावर नियुक्ती करण्यात आली असून सदर 
नियुक्तीस मा . उच्च न्यायालय , खंडपीठ नागपूर यांनी याचिका क्र . ६०३१- २०१५ प्रकरणामध्ये दिनांक २९ - १० - २०१५ रोजी दिलेल्या आदेशास अनुसरुन 
अॅड . भट्टड , यांच्या नियुक्ती आदेशास स्थगिती देण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने . 


संजीव केळुसकर , 


अवर सचिव . 


अ. - एक - १ ( १७११ ). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १९ - २५ , २०१५/ कार्तिक २८- अग्रहायण ४ , शके १९३७ 


भाग १ ( अ. वि . पु.). म. शा . रा ., अ . क्र . १३५९ . 

LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 
Mantralaya,Mumbai - 400 032, Dated 31 October, 2015 . 


No. Sankirn -1315-1836- C. R. 469 - Desk- 14- 2015 

In exercise of powers conferred by Section 8 ( 1 ) of Maharashtra Control of Organised Crime Act, 1999 (30 of 1999 ) and in 
suppression of previous notification in respect of Amravati Session Court, the Government of Maharashtra is hereby pleased to 
appoint the following Additional Public Prosecutors as Special Public Prosecutor to conduct the cases before Special Court 
constituted under the provisions of Section 5 ( 1) of MCOCA Act, 1999 in the Amravati Sessions Courts for the period of until 
further order. 


Additional Public Prosecutors working under Law and Judiciary Department : 


Session Court 


Amravati 


Name of Addl. Public Prosecutor 
Shri Sunil Avinash Deshmukh 
Shri Deepak Marotrao Ambalkar 


Amravati 


2 . Their appointments are strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law Officers ( Ap 
pointment, Conditions of Service andRemuneration Rules 1984 ) 


3. The Govermnent reserves the right to revoke/modify annual this order without assigning any reasons. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra . 


SANJEEV KELUSAKAR , 


Under Secretary. 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


भाग १ ( अ .वि . पु .) . म . शा . रा ., अ . क्र . १३६० . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक -प्र . अ.- भूसं .- अका.- कावि - १३२१-२०१५. 

ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व 
वनविभाग क्र . संकीर्ण ११- २०१४- प्र.क्र . ७७- अ -२ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे , अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १९-२५ , २०१५/ कार्तिक २८- अग्रहायण ४ , शके १९३७ 


३ 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूची मध्ये कारणे नमूद करावीत) ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 

लेला आहे . (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ; 


त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


__ परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या उपनियम 
( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मोर्शी ( अधिसूचना काढण्यापुर्वी येथे अधिका-याचे नाव पत्ता नमुद 
करावा ) यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अ. क्र . 


० 


० 


cww. 


० 


० 


अनुसूची-एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १- ४७- २०१४ - २०१५ . 
गाव - पळसवाडा , तालुका - वरुड , जिल्हा - अमरावती 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
(२) 

हे . आर 
२६ पै . 
२७/ २ 
२८ /२ पै. 
२८ / २ पै. 
२८ / १ पै 
२८ /१ पै . 
२५/ १ 
२४/ २ 
२४/१ पै. 
२४/१ पै . 
२९ / ३ पै . 
२९ / २ अ 
२९ / २ पै . 
२९ / २ पै . 
२९ / १ 
१३/ २ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


की2 


० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १९ - २५ , २०१५/ कार्तिक २८- अग्रहायण ४ , शके १९३७ 


अनुसूची एक - चालू 


( ३ ) 


हे . आर 


० ०३ 


००३ 


० 


१३/ १ पै . 
१३ / १ पै . 
१३/ २ अ 
१३/ ३ 
१४/ १ पै . 
१४/ १ पै . 


० 


० 


० 


१२ / ३ 


० 


० 


० 


१२/ ४ 
१२/ २ पै . 
१२/ २ पै . 
१२/ १ अ 
१२/ १ 


० 


० 


० 


एकूण . . 


१९२ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 

: - ०१- ४७- २०१४ - १५ मौजा पळसवाडा . 
प्रकल्पकार्याचे वर्णन 

वरूड तालुक्यातील इत्तमगांव - पळसवाडा ग्रामीण मार्ग क्रमांक १५३ , 

( १ .६० कि . मी . ) ता . वरूड जि , अमरावती चे बांधकामाकरिता . 
समाजाला मिळणारे लाभ 

गावक - यांना इत्तमगांव ते पळसवाडा वहीवाटीचा मार्ग उपलब्ध होवून वाहतुकीची 
सोय होवून परीसरातील नागरीकांना या पायाभूत सुविधेमूळे रोजगाराच्या संधी 
उपलब्ध होवून आर्थिक विकास होईल . ( आर्थीक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभा संबंधात ) 

अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग 

: - विस्थापनची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक . 
पाडणारी कारणे 

अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभावनिर्धारण सारांश ( सामाजिक 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४अ, दिनांक १३- ०३- २०१५ उक्त 
प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने 

अधिनियमाचे प्रकरण II व III मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सुट प्राप्त . 
दिलेला) 

अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या : - आवश्यकता नाही सबब माहीती निरंक 

अधिका -याचे पदनाम 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

: - निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती : - निरंक 

करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मोर्शी यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


अमरावती : 
दिनांक ७ नोव्हेंबर , २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १९- २५ , २०१५/ कार्तिक २८- अग्रहायण ४ , शके १९३७ 


भाग १ ( अ. वि . पु .) . म . शा . रा ., अ . क्र . १३६१ . 

क्रमांक -शिरस्तेदार- भूसं - कावी- १३२२- २०१५. 

ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना क्र . प्र . अ .- भू. सं .- अ. का .- कावि- ४६२ - २०१५ दिनांक १५ एप्रिल , २०१५ 
अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दीष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यक्ता 
भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, अमरावती (जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका- याने, कलम १५ च्या पोटकलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे . याबाबत त्याची खात्री पटली आहे. 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट -कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत 
क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मोर्शी यास ( अधिसूचना काढण्यापुर्वी अधिका-याचे नाव पत्ता नमुद 
करावा ) पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०६- ४७ - २०१४ - २०१५. 

मौजा - सावंगी , तालुका - वरुड , जिल्हा - अमरावती 
अ . क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
( २ ) 

(३ ) 

हे . आर 
३४० पै . 

०४३ 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

: - चांदस वाठोडा प्रकल्प ता . वरुड , जि . अमरावती . 
____ चांदस वाठोडा प्रकल्पाचे पुच्छ कालव्याकरिता 

या प्रकल्पाद्वारे सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभ क्षेत्रातील संबंधित शेतक -यांचे 
जिवनमान उंचावणार आहे . शेतक -यांचे उत्पन्न वाढून कृषी संपत्तीत वाढ होईल . 
( आर्थीक , रोजगार , पायाभूत सूविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभा संबंधात ) 


। 


। 


अनुसूची-तीन 

( पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन ) 

गाव - मुसळखेडा , तालुका - वरुड , जिल्हा - अमरावती 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग 

: - पुनर्वसन व विस्तापणाची आवश्यक्ता नाही . सबब माहिती निरंक . 
पाडणारी कारणे 

अनुसूची-चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 
सामाजिक प्रभावनिर्धारण सारांश ( सामाजिक : - पुनर्वसन व विस्थापणाची आवश्यक्ता नाही सबब माहीती नाही . 
प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने 

दिलेला ) 
टीप- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मोर्शी( कार्यालयाचे नाव व पत्ता ) या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ 

शकेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १९ - २५ , २०१५/ कार्तिक २८- अग्रहायण ४ , शके १९३७ 


भाग १ ( अ. वि . पु .). म. शा . रा ., अ . क्र . १३६२ . 

क्रमांक -शिरस्तेदार - भूसं - कावी -१३६५- २०१५. 

ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने , भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट- कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना क्र . प्र . अ .- भू. सं .- अ. का .- कावि- ४७५ - २०१५ दिनांक १७ एप्रिल , २०१५ 
अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दीष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यक्ता 
भासण्याची शक्यता आहे . 

__ आणि ज्याअर्थी, अमरावती (जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका- याने , कलम १५ च्या पोटकलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे . याबाबत त्याची खात्री पटली आहे 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१ ) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे 
असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत ” क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले आत असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मोर्शी ( अधिसूचना काढण्यापुर्वी अधिका -याचे नाव पत्ता नमुद 
करावा) पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची-एक 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०७- ४७- २०१४ - २०१५ . 

मौजा - धानोडी , तालुका - वरुड , जिल्हा - अमरावती 
अ . क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 

(३ ) 

हे . आर 
१३ पै. 

पो . ख . ० ०५ 

०४० 
पो . ख . ० ०५ 


(२) 


०३६ 


एकूण . . ०७६ 

पो . ख . ० १० 


एकूण . . ० ८६ 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

: - चांदस वाठोडा प्रकल्प ता . वरुड जि . अमरावती . 
: - चांदस वाठोडा प्रकल्पाचे पुरवठा कालव्याकरिता 

या प्रकल्पाद्वारे सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभ क्षेत्रातील संबंधित शेतक -यांचे 
जिवनमान उंचावणार आहे . शेतक-यांचे उत्पन्न वाढून कृषी संपत्तीत वाढ होईल . 
( आर्थीक , रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभा संबंधात ) 


। 


अनुसूची-तीन 

( पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन ) 
गाव - धनोडी, ता . - वरुड , जिल्हा - अमरावती 

: - पुनर्वसन व विस्तापणाची आवश्यक्ता नाही. सबब माहिती निरंक . 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग 
पाडणारी कारणे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १९-२५ , २०१५/ कार्तिक २८- अग्रहायण ४ , शके १९३७ 


७ 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


सामाजिक प्रभावनिर्धारण सारांश ( सामाजिक : - पुनर्वसन व विस्थापणाची आवश्यक्ता नाही सबब माहीती नाही. 
प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने 

दिलेला) 
टीप- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मोर्शी ( कार्यालयाचे नाव व पत्ता ) या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ 

शकेल. 


भाग १ ( अ.वि .पु.). म . शा . रा ., अ. क्र . १३६३ . 

क्रमांक -शिरस्तेदार- भूसं - कावी- १३२३- २०१५. 

ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -याने , भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट- कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना क्र . प्र. अ.- भु. सं.- अ. का .- कावि -४७२- २०१५ दिनांक १७ एप्रिल , २०१५ 
अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची , अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दीष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यक्ता 
भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, अमरावती (जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका - याने, कलम १५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे . याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम (१ ) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे 
असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत ” क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मोर्शी ( अधिसूचना काढण्यापूर्वी अधिका -याचे नाव पत्ता नमुद 
करावा) यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ . क्र . 


( ३ ) 


अनुसूची- एक 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०५- ४७ - २०१४ - २०१५. 
मौजा -मुसळखेडा , तालुका - वरुड, जिल्हा - अमरावती 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
__ (२ ) 

हे . आर 
१०८ पै . 

०६० 

पो . ख . ० ०१ 
१३३ पै. 

पो . ख. २ २६ 
१३२ पै. 

पो . ख . ० ६० 
१३० पै . 

पो . ख . ० ०३ 


. 


&w. 


एकूण . . ०६० 

पो . ख . २ ९० 


एकूण . . ३५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १९- २५ , २०१५/ कार्तिक २८- अग्रहायण ४ , शके १९३७ 


अनुसूची-दोन 


प्रकल्पाचे नाव 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
: - चांदस वाठोडा प्रकल्प ता . वरुड , जि . अमरावती . 

चांदस वाठोडा प्रकल्पाचे पुच्छ कालव्याकरिता 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


या प्रकल्पाद्वारे सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभ क्षेत्रातील संबंधित शेतक -यांचे 
जिवनमान उंचावणार आहे . शेतक -यांचे उत्पन्न वाढून कृषी संपत्तीत वाढ होईल . 
( आर्थीक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभा संबंधात ) 


अनुसूची-तीन 

( पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन ) 
गाव -मुसळखेडा, ता . - वरुड , जिल्हा - अमरावती 

: - पुनर्वसन व विस्थापणाची आवश्यक्ता नाही . सबब माहिती निरंक . 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग 
पाडणारी कारणे 


अनुसूची-चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
सामाजिक प्रभावनिर्धारण सारांश ( सामाजिक : - पुनर्वसन व विस्थापणाची आवश्यक्ता नाही . सबब माहीती नाही . 
प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने 

दिलेला) 
टीप - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मोर्शी( कार्यालयाचे नाव व पत्ता ) या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ 

शकेल . 


अमरावती : 
दिनांक : ४ नोव्हेंबर , २०१५ . 


किरण गिते , 
जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


भाग १ ( अ. वि . पु.). म . शा . रा ., अ . क्र . १३६४ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक - अका- भुसं - कावि - ६६९- २०१५. 

ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनवसाहत करताना उचित भरपाई करतांना मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व 
वनविभाग क्र . संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र . ७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे जिचा 
निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे , अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , ज्याच्या 
स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे . 


__ आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होत असेल तर या अनुसूची मध्ये कारणे नमूद करावीत ) आणि सामाजिक परिणाम निर्धारण या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची चार मध्ये दिलेली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १९- २५ , २०१५/ कार्तिक २८- अग्रहायण ४ , शके १९३७ 


९ 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ; 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या उपनियम 
( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यवतमाळ यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ . क्र . 


- 


अनुसूची- एक 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १५- ४७- २००९ - १० 

मौजा- धानोरा सुकळी , ता ., जि . यवतमाळ . 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
( २ ) 

( ३ ) 

हे . आर 
६७/ १ 

१७७ 
६७/ २ 

१५२ 
६७/ ३ 

००७ 
०१८ 

०७७ 
६३ / १ 

५२ 
६३/ २ 


- 


०७३ 


६० 


६२ 


-- 


६४ 


६५ 


० 


६६ / १ 
६६/ २ 


० 


० 


-- 


४ 


४ 


- 


४ 


- 


४ 


० 


० 


86 


७४ / १ 


० 


७४/ २ 


७४ / ३ 


० 


अ. - एक -२ ( १७११ ). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १९- २५ , २०१५ / कार्तिक २८- अग्रहायण ४ , शके १९३७ 


अनुसूची एक - चालू 


( १ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


७४/ ३ 


०५३ 


७४/ ३ 


० 


० 


० 


० 


एकूण . . ३७ ३६ 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: - 


धानोरा सुकळी तलाव ( धरण व बुडीत क्षेत्राकरीता ) 


प्रकल्पकार्याचे विवरण 


: - 


बुडित क्षेत्राकरीता 
होणे अपेक्षीत आहे 


समाजाला मिळणारे लाभ 


अनुसूची-तीन 


: - प्रस्तावित भूसंपादनामुळे बाधीत व्यक्तीचेविस्थापीत होत नाही . 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग 
पाडणारी कारणे 


अनुसूची- चार 


सामाजिक परीणामाचानिर्धारणचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा , २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परीणाम निधारणातून 
सुट . 


अनुसूची-पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) अधिका -याचे नाव व पदनाम 


: - 


निरंक 


( ब ) अधिका- याचा कार्यालयीन पत्ता 


: - 


निरंक 


: - निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

करण्यात आली त्या अधिसूचनेचा विस्तृत 
विवरण (निर्गमित करण्यापुर्वी भरावे ) 


टीप- भूसंपादित जमिनीच्या नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यवतमाळ यांच्या कार्यालयात पाहण्याकरीता उपलब्ध आहे. 


यवतमाळ : 


सचिंद्र प्रतापसिंह , 
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ . 


दिनांक ४ नोव्हेंबर , २०१५. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १९- २५ , २०१५ / कार्तिक २८ - अग्रहायण ४ , शके १९३७ 


११ 


भाग १ ( अ.वि .पु .). म. शा . रा ., अ . क्र . १३६५ . 


उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) , यांजकडून 


शुद्धीपत्र 


क्रमांक - कक्ष- म - अ -( पु .)पंकृवि - कावि - १६६० - २०१५ . 

या कार्यालयातील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३-४७- २०१२-१३ , मौजे -उनखेड , ता . मुर्तिजापूर, जि . अकोला मध्ये कलम ११ ची अधिसूचना महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र भाग १, अमरावती विभागीय पुरवणी दिनांक एप्रिल ३० - मे ६ २०१५ रोजी पान १५ व १६ अनुक्रमांक ५१७ वर प्रसिद्ध झालेली आहे, त्यात 
पुढीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी . 
च्या ऐवजी 

असे वाचावे 
अ . क्र . भूमापक किंवा गट क्र . अंदाजित क्षेत्र अ. क्र . भूमापक किंवा गट क्र . अंदाजित क्षेत्र 

( हे . आर ) ( हे. आर ) 
१२२ 

३३७ 
१२५ पै . 
१२५ पै. 
१२६ पै . 
१२६ पै . 
१२६ पै . 
१२७ 


१२८ 


१२९ 
१३१ 


१३२ 
१३४ 
१५० 


१७६ 
०४० 


एकूण क्षेत्र 


१५२१ 


१९२४ 


. यापुर्वी प्रसिद्ध केलेले 

एकूण क्षेत्र 


सर्व एकूण क्षेत्र 


३४४५ 


भाग १ ( अ.वि . पु.). म. शा . रा., अ. क्र . १३६६ . 

शुद्धीपत्र 
क्रमांक - कक्ष- म - अ -(पु .)पंकृवि - कावि- १६६५- २०१५ . 

या कार्यालयातील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १४ - ४७- २०१२- १३ , मौजे - जामठी, ता . मुर्तिजापूर , जि . अकोला मध्ये कलम ११ ची अधिसूचना महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र भाग १, अमरावती विभागीय पुरवणीदिनांक एप्रिल ३० - मे ६ २०१५ रोजी पान १२ व १४ अनुक्रमांक ५१६ वर प्रसिद्ध झालेली आहे , सदर 
प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत पुढीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी . 
च्या ऐवजी 

असे वाचावे 
अ. क्र . भूमापक किंवा गट क्र . अंदाजित क्षेत्र अ .क्र . भूमापक किंवा गट क्र . अंदाजित क्षेत्र 
( हे. आर ) 

( हे . आर ) 
५५८ / २ २ ४४ २५ ५५८ / २ 

१२३ 

२५ / १ ५५८ / २ पै . १२१ 
२६ ५५८/३ २४४ २६ ५५८ / ३ 

२६ / १ ५५८ / ३ पै . 

१२१ 


१२३ 


एकूण क्षेत्र 


३४ २९ 


दिनांक ३० ऑक्टोबर , २०१५ . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १९- २५ , २०१५ / कार्तिक २८- अग्रहायण ४ , शके १९३७ 


भाग १ ( अ. वि . पु.). म . शा . रा ., अ . क्र . १३६७ . 

शुद्धीपत्र 
क्रमांक - कक्ष-म - अ-( पु.)पंकृवि- कावि - १६८१ -२०१५. 

या कार्यालयातील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२- ४७- २०१२ - १३, मौजे- कार्ली, ता . मुर्तिजापूर , जि . अकोला मध्ये कलम ११ ची अधिसूचना महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र भाग १, अमरावती विभागीय पुरवणी दिनांक एप्रिल ३० - मे ६ २०१५ रोजी पान १ , २ व ३ अनुक्रमांक ५११ वर प्रसिद्ध झालेली आहे , सदर 
प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत पुढीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी . 


च्या ऐवजी 
अ . क्र . भूमापक किंवा गट क्र . अंदाजित क्षेत्र 

( हे . आर ) 
०८१ 


असे वाचावे 
अ .क्र . भूमापक किंवा गट क्र . अंदाजित क्षेत्र 

( हे . आर ) 


२०० 


१० / 


२०० 


० 


१०/ १ 


२०० 


० 


२०७/ १ 


२०७/ २ 


० 


२१३ 


२१३ 


० 


२१४ 


० 


२० / १ 


० 


२१४ 
२१४ 
२३४ 
२३५ 


० 


१ 


० 


यापुर्वी प्रसिद्ध केलेले एकूण क्षेत्र . . 


११९४ 


सर्व एकूण क्षेत्र . . 


१२७१ 


भाग १ ( अ. वि . पु.). म . शा . रा ., अ . क्र . १३६८ . 


शुद्धीपत्र 


क्रमांक - कक्ष- म - अ -( पु .)पंकृवि - कावि- १६८४ - २०१५. 

या कार्यालयातील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १० - ४७- २०१२- १३, मौजे - वाई (माना), ता . मुर्तिजापूर , जि . अकोला मध्ये कलम ११ ची अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग १ , अमरावती विभागीय पुरवणी दिनांक एप्रिल ३० - मे ६ २०१५ रोजी पान ८ ,९ ,१० अनुक्रमांक ५१४ वर प्रसिद्ध झालेली आहे , 
सदर प्रसिद्धीमध्ये सुटलेले भूमापन / गट क्र . व क्षेत्रे पुढीलप्रमाणे वाचावे. 


असे वाचावे 


च्या ऐवजी 
अ . क्र . भूमापक किंवा गट क्र . अंदाजित क्षेत्र 

( हे. आर) 


अ . क्र . भूमापक किंवा गट क्र . अंदाजित क्षेत्र 

( हे . आर ) 
१८९ 

० ०८ 

०१३ 
२०६ 

० १४ 


२०६ 


२०६ 


एकूण क्षेत्र . . 


०४९ 


यापुर्वी प्रसिद्ध केलेले एकूण क्षेत्र 


. . 


४४६३ 


सर्व एकूण क्षेत्र . . 


४५ १२ 


दिनांक १० नोव्हेंबर , २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १९- २५ , २०१५/ कार्तिक २८- अग्रहायण ४ , शके १९३७ 


१३ 


भाग १ ( अ.वि .पु .). म. शा . रा ., अ . क्र . १३६९ . 


शुद्धीपत्र 


क्रमांक - कक्ष- म - अ -( पु.)पंकृवि - कावि- १६९० - २०१५ . 

या कार्यालयातील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १७- ४७- २०१४- १५ , मौजे - वडाळी देशमुख , ता . अकोट , जि . अकोला मध्ये कलम ११ ची अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग १ , अमरावती विभागीय पुरवणी दिनांक जुलै २३- २९ , २०१५ रोजी पान ४६- ४७, अनुक्रमांक ७७१ वर प्रसिद्ध झालेली आहे , 
सदर प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत पुढीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी . 


च्या ऐवजी 
अ.क्र . भूमापक किंवा गट क्र . अंदाजित क्षेत्र 

( हे . आर ) 


असे वाचावे 
अ .क्र . भूमापक किंवा गट क्र . अंदाजित क्षेत्र 

( हे . आर ) 


५०२ 


१६७ 


५०४ 
५०२ 


१६७ 
०७१ 


५०४ 


०७१ 


एकूण क्षेत्र . . 


२३७ 


एकूण क्षेत्र . . 


२३७ 


भाग १ ( अ.वि .पु .). म. शा . रा ., अ . क्र . १३७० . 


शुद्धीपत्र 


क्रमांक -कक्ष- म - अ-( पु .)पंकृवि- कावि - १६९१ - २०१५. 

या कार्यालयातील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३ - ४७ - २०१४ - १५, मौजे - चंडीकापूर , ता . अकोट , जि . अकोला मध्ये कलम ११ ची अधिसूचना महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र भाग १ , अमरावती विभागीय पुरवणी दिनांक जुलै २३ - २९ , २०१५ रोजी पान ३९ - ४१ , अनुक्रमांक ७६८ वर प्रसिद्ध झालेली आहे , त्यात 
पुढीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी . 


च्या ऐवजी 
अ . क्र . भूमापक किंवा गट क्र . अंदाजित क्षेत्र 

( हे . आर ) 


असे वाचावे 
अ .क्र . भूमापक किंवा गट क्र . अंदाजित क्षेत्र 

( हे. आर ) 


. 


० १५ 


. 


० 


० 


० 


... 


० 


० 


० 


० 


.. 


० 


० 


० 


० 


१२ /१ 


० 


० 


.. 


१२/ २ 
१२/ ३ 


० 


० 


१३ 


० 


२९४ पैकी 
२९४ पैकी 
२९४ पैकी 

२८३ 
२८४ 
२९० पैकी 
२९० पैकी 
२९० पैकी 


० 


० 


. 


० 


० 


१५/ १ 
१५/ २ 
१५ / ३ 


० 


. 


० 


6. 


० १० 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १९- २५ , २०१५/ कार्तिक २८- अग्रहायण ४ , शके १९३७ 


अनुसूची -- चालू 
( हे . आर ) 


( हे . आर) 


२४७ 


२४८ 
२४९ 
२५० 


एकूण क्षेत्र . . 


४४० 


एकूण क्षेत्र . . 


०९६ 


अकोला : 
दिनांक १६ नोव्हेंबर , २०१५ . 


( अवाच्य), 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), 
( पू .) पं. कृ . वि . अकोला . 


भाग १ ( अ. वि . पु.). म . शा . रा ., अ . क्र . १३७१ . 


विशेष भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 

शुद्धीपत्र 


क्रमांक -मं . अ.- कावि - २९९ -२०१५ . – 

विशेष भूसंपादन अधिकारी , काटेपुर्ण -मोर्णा प्रकल्प , अकोला या कार्यालयातील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४४- ४७-२०१२-२०१३, मौजे गोळेगांव , 
ता . पातुर , जि . अकोला या प्रकरणातील कलम ४ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग १ अमरावती विभागीय पुरवणी यामध्ये दिनांक एप्रिल १६- २२ २०१५ 
रोजी पान ११-१३ अनुक्रमांक ४९२ वर प्रसिद्ध झाली . त्यात खालीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी . – 


असे वाचावे 


च्या ऐवजी 
स . नं ./ गट नं . 


क्षेत्र 


सं नं ./ गट नं . 


क्षेत्र 


( हे . आर ) 


( हे . आर ) 


१२ ५७ 


० 


कलम 
११ चे 


० 


क्षेत्र 


० 


एकूण . . 


१२५७ 


० 


० 


० 


९४ पैकी 
९४ पैकी 
९३ पैकी 
९३ पैकी 
९३ पैकी 
९२ पैकी 
९२ पैकी 
९२ पैकी 
९१ पैकी 
९१ पैकी 
९१ पैकी 
९० पैकी 
९० पैकी 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


७०८ 
ह्यापूर्वी प्रसिद्ध केलेले क्षेत्र . . १२ ५७ 


एकूण क्षेत्र . . 


१९६५ 


अकोला : 
दिनांक ३ नोव्हेंबर , २०१५. 


( अवाच्य ) 
विशेष भूसंपादन अधिकारी , 
काटेपुर्णा-मोर्णा, प्रकल्प , अकोला. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १९ -२५ , २०१५ / कार्तिक २८- अग्रहायण ४, शके १९३७ 


१५ 


भाग १ ( अ .वि . पु.) . म . शा . रा ., अ . क्र . १३७२ . 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 

शुद्धीपत्र 
क्रमांक -शिरस्तेदार- भू. सं .- कावि - १३१७ -२०१५ . 

या कार्यालयातील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१ - ४७- २०१३- १४ , मौजे - खोपडा , ता . मोर्शी, जि . अमरावती मध्ये भूसंपादन अधिनियम , २०१३ नुसार 
कलम ११ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग १, अमरावती विभागीय पुरवणी दिनांक ऑगस्ट , १३ -१९, २०१५ ला पृष्ठ २७ ते ४१ म . शा . रा . अ.क्र . 
८१० वर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे . 

सदर अधिसूचनेतून सुटलेल्या खालील बाबी पुढीलप्रमाणे वाचाव्यात . 


असे वाचावे 


( १ ) 
( २ ) 
( ३ ) 


च्या ऐवजी 
अ .क्र . ३१७ वर ४३ .२५ 
अ. क्र . ४१० वर ८३ .३५ 
अ .क्र . ३५७ वर १७/ १ 

१७/ २ 


४३. ३५ 
८३. २५ 


१७ 


१७/ १ 
१७/ २ 
५१. ०४ 


( ४ ) 


अ .क्र . २४८ वर ५१. ४० 


एकूण 


. . 


७. ९७ हे . आर 


एकूण . . ५.०२ हे . आर 


मोर्शी : 
दिनांक ३ नोव्हेंबर , २०१५ . 


( अवाच्य ) , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , मोर्शी. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. 


